महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक - दुरुस्ती-०९२२/प्र.क्र.३०६/पोल-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०२२. 


विषय :- तीन डोंगरी, गोरेगांव (पूर्वा येथील १२० पोलीस वसाहत अंतर्गत इमारत क्र. अ, बी 
सी, डी, ई, एफ, जी व एच, तसेच शास्त्री नगर इमारत क्र. १० या पोलीस सेवा 


निवासस्थानांची दुरुस्ती इ. कामांकरिता प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: CP/Dep. See(H)/D-<(92)/ Bldg Br 


७९ R ISMI Go¥-228/2024, दिनांक : २८/१०/२०२१, 


ज्ञापन - 


पोलिस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाने, तीन डोंगरी, गोरेगांव (प) मुंबई येथील 
पोळीस वसाहतीमधील इमारत क्र. अ ते एच, तसेच शास्त्री नगर इमारत क्र. १० च्या 
दुरुस्तीबाबत रु. ८,३३,७७,९८१/- इतक्या पुढीलप्रमाणे खर्चाचा प्रस्ताव प्रशासकीय 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव अंदाजपत्रक रक्‍कम रु. 


1. Mow to 120 police quarters at teen dongri,building no- R$ 2.12.20,634 
A Goregaon (west), Mumbai-100068.caring out various 
repair and renovation works 


2 Mow to 120 police quarters at teen donghi building no- Rs.1.61.30,303/ 
B Goregaon (west) Mumbai-400068 earring out various 
repair andrenovation works.. 


3 Mow to 108 police quarters at teen dongri,building no- RS-1,02,03,334 
C&D Goregaon (west). Mumbai-100068.carring out 
various repair andrenovation works. 


4. Mow to 108 police quarters at teen dongri,building no- Rs. 1.10.10,779 
E&F Goregaon (west),Mumbai-100068.carring out 
various repair and renovation works. 


5 Mow to 108 police quarters at teen dongri,building no- Rs.57,22,083 
G Goregaon (west), Mumbai- 400068. Carrying but 
Various repairs and renovation works 


i Mow to 108 police quarters at lee dongri,building no-H Rs. 89,41,336 
Goregaon (west), Mumbai- 400068.carring out Various 
repair and renovation works 


7 Mow to 40 police quarters at teen dangri,building no-10 Rs.1,01.49,512 
Goregaon (west). Mumbai- 400068 carring out various 
repair and renovation works. 


Total Rs.8,33,77,981 


२. उपरोक्त प्रस्तावामध्ये सादर केलेली कामे सहायक अभियंता, श्रेणी-१, सार्वजनिक 
बांधकाम उपविभाग, अंधेरी, मुंबई यांनी सन २०१९-२० च्या दरसूचीनुसार तयार केली 
असून, त्या अंदाजपत्रकांना कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई विभाग, अंधेरी, मुंबई यांनी 
प्रतिस्वाक्षरी केळी आहे. तसेच मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
यांनी तांत्रिक मंजूरी प्रदान केली आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०९२२/प्र.क्र.३०६/पोल-७ 


३. शा.नि.क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दिनांक २०/०९/२०१९ व 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच व सार्वजनिक बांधकाम 
नियमपुस्तिकेतील परि.क्र. १३४ (३) मधील तरतुदीनुसार रुपये १ कोटीपर्यंतच्या किरकोळ नागरी 
बांधकामांना प्रशासकीय मान्यतेसह निधी उपलब्ध करुन देण्याचे प्राधिकार विभागप्रमुख यांना 
देण्यात आले आहेत. त्यावरील १५ कोटी पेक्षा कमी अंदाजपत्रकीय रकमेच्या कामांच्या ढोबळ 
अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यास 
सक्षम अधिका-याने तांत्रिक सहमती प्रदान केल्यानंतर, क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी 
असलेल्या संबंधित मुख्य अभियंता (स्थापत्य) व मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्याकडून शिफारशीसह 
प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार उपभोक्ता विभागाने त्यांच्याकडील कामाची निकड व अनुदानाच्या 
उपलब्धतेनुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास सक्षम असल्याचे नमूद केळे आहे. तसेच 
शासन परीपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये याबाबतच्या सूचना 
प्रसृत केल्या आहेत. 

४. गोरेगांव (पूर्वी तीन डोंगरी येथील १२० पोलीस वसाहत अंतर्गत इमारत क्र. अ, बी 
सी, डी, ई, एफ, जी व एच, तसेच शास्त्री नगर इमारत क्र. १० या पोलीस निवासस्थाने इमारत, 
दुरुस्ती कामांकरिता प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध होण्याकरिता सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडून वरीलप्रमाणे सादर केल्यानुसार रु.८,३३,७७,९८१/- (रुपये आठ 
कोटी तेहत्तीस लाख सत्याहत्तर हजार Anal ऐक्याऐंशी फक्त) इतक्या रकमेचे 
अंदाजपत्रकीय खर्चास पुढील अटींच्या अधीन राहून, याद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


१. निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करण्यात येऊ नये. 
२. खर्चाचे अंदाज हे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्वाक्षांकित करावेत. 


५. उपरोक्त कामासाठी येणारा खर्च " मागणी क्र. बी - १. गृह विभाग, मुख्य लेखाशिर्ष 
२०५५ पोलीस, 02) शहर पोलीस, (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना (दत्तमत) 
(२०५५००९, २७- गौण बांधकामे " या लेखाशिषांतर्गत उपलब्ध होणा-या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन, या विभागास शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग-पाच अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार, तसेच शासन परीपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. संकिर्ण- 
२०१९/प्र.क्र.१०/अर्थ-३, दिनांक २५ सप्टेबर, २०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०९२२/प्र.क्र.३०६/पोल-७ 


७, हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२०२१२४५०३४८२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ij;HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1dfb457576797050f 1 9aafaa49567 3fc843c789942459¢cd39F 
€5561071b4a70c, 
pseudonym=D53E4970DA 1 8F4240576F3F34F92F7E069E6A52A, 
serialNumber=79C09BA352C5B3E65B2591 13F 1CDCFAB29FB961D4 
EA9A24411D7F622D2ED20BF, cn=NARAYAN BIRA MANE 
Date: 2022.12.02 12:47:34 +05'30' 

(नारायण बिरा माने) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 

३. कार्यकारी अभियंता, सा.बां. उत्तर मुंबई विभाग, मुंबई. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

७. कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


